विधि व न्याय विभागांतर्गतच्या अधिसूचित 
सेवांचे Buisness Process Re-engineering 
करण्याकरिता विभागातील तज्ज्ञ व्यक्तींचा 
अभ्यास गट नेमण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-१४२४/१०१९/(प्र.क्र.१२४/२४)/का-१७ 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जुले, २०२४. 


शासन परिपत्रक :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणी संदर्भात मा. 
मुख्य आयुक्‍त, राज्य सेवा seh आयोग मुंबई यांनी या विभागांतर्गतच्या अधिसूचित सेवांचे Business 
Process Re-engineering करण्याकरिता विभागातील तज्ञ व्यक्तींचा अभ्यास गट नेमण्याबाबत 
निर्देशित केलेले आहे. सदर निर्देशास अनुसरुन खालीलप्रमाणे अभ्यास गटाची नेमणूक करण्यात येत 
आहे. 


१) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अंतर्गत येणा-या सेवांसाठी अभ्यासगट खालीलप्रमाणे-: 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव व पदनाम पद 
।१. | प्रधान सचिव व विधि परामर्शी,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. अध्यक्ष 
निबंधक , निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. सदस्य 
सह आयुक्‍त/उप आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, | सदस्य 
मुंबई. 
8. सह सचिव/उप सचिव, का-१७, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. | सदस्य 
4. कक्ष अधिकारी, का-१७. विधि व न्याय विभाग, सदस्य सचिव 


२. अभ्यास गटाची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल:- 
१. अधिसूचित सेवा नागरीकांना अधिक सुलभतेने पुरविण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया सुलभ व सुरळीत 
करण्यासाठी Business Process Re-engineering करणे. 
२. सर्व सेवांचा आढावा घेऊन नवीन सेवा अधिसूचित करण्याबाबत शिफारस करणे. 
३. सेवा देण्यासाठीची कार्यपध्दती सुलभ करणे, दस्तावेज कमी करणे, सेवा देण्यासाठी लागणारा वेळ 
कमी करणे. 
३. अहवाल सादर करण्यासाठी कालावधी:- 
उपरोक्‍त अभ्यास गटाने आपला अहवाल तीन महिन्यात शासनास सादर करावा. सदर अभ्यास गटास 
आवर्यकतेनुसार बैठका घेता येतील. 


शासन GRIT PA: संकीर्ण-१४२४/१०१९/(प्र.क्र.१२४/२४)/का-१७ 


8. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११२०९३१६११२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
MA N | S HA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b46463 1 1d3a20fa0 
8638f40554d1f74d87b, postalCode=400032, st=Mah; 
}6C6AAD763D6F6FEO1 CAEF299F 7BF533D85983 


=Mal 
rialNumber=4¢ 
B1491695AAAE025643F38D12D4, cn=MANISHA ANIL KADAM 


Date: 2024.07.31 12:24:27 +05'30' 


(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी, मंत्रालय, मुंबई 
) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (आपल्या कार्यालयातील 
संबंधीत धर्मादाय सह आयुक्‍त अथवा धर्मादाय उप आयुक्त यांना नामनिर्देशित करण्यात यावे) 
निबंधक, निबंधक भागीदारी संस्था ,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
उप सचिव, मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग यांचे कार्यालय, मुंबई 
राज्य सेवा हकक आयोग, छत्रपती संभाजीनगर. 
राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना PANIC), महाराष्ट्र, ११ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
सह सचिव/उप सचिव कार्यासन-१७, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती कार्यासन-१७ 


3 
tof 
4 
& 
9 
८ 


na Fe Ye reel > ः-- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


